उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद 
मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील ५० 
खाटांच्या ६ उपजिल्हा रुग्णालयातील 
२४ अस्थाई पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.१०३/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: १२ एप्रिल, २०१९. 
वाचा 
9) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१६१/आरोग्य-४, 
दि.३१.१०.२०१८. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 
३) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद/अपदेमुदतवाढ/सन१९-२०/५२९०-९१/१९, दि.३.०४.२०१९. 


शासन निर्णय 

उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ यांच्या अधिनस्त ५० खाटांच्या ६ उपजिल्हा 
रुग्णालयातील २४ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.३१.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ यांच्या अधिपत्याखालील ५० 
खाटांच्या ६ उपजिल्हा रुग्णालयातील यासोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र अ” येथील २४ अस्थाई पदांना खालील 
अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ Rea नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 
३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


डॉट 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.१०३/आरोग्य-४ 


सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य HAY “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालक व प्रशासन, (०१)(०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा 
विकास प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण /कुटीर रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन. (२२१० ४६२४)” या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४११११४४२७६८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
Pp fa d | ॥॥ postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1 faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


5b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b86 
a a V e 9fa2e5835af215c6a80eae8f70eaf87b0cf68 

d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.04.12 11:50:50 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर ), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 

सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे. 


| उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 
. जिल्हा शल्य चिकित्सक, औरंगाबाद/जालना/हिंगोळी/परभणी 
र. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/जालना/हिंगोळी/परभणी. 


१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, औरंगाबाद/जाळलना/हिंगोळी/परभणी 

११. वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मडंळतील ५० खाटांच्या ०६ उपजिल्हा रुग्णालयातील २४ अस्थाई पदे दि. १/३/१९ पासून ते २९/२/२० पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव. 


अ.क तात्पुरते पद ज्या शासन पदनाम 
निर्णयाद्ववारे निर्माण केले 


त्याचा शा.नि.क्र. व दि. 


उपजिल्हा रुग्णालय सिल्लोड जि.ओरंगाबाद 


अधिपरिचारिका वर्ग-३ 


१| at ft mara. fa. 
/जाबॅप्र-२००३/सीआर-३/ 
जाबॅक/आ-४ 


दि, २४.मे.२००४ 


विवरण पत्र अ 


पदांची सुधारित वेतनश्रेणी 


संख्या 


३००,३४८०० (४२०० 


a | 


कक्षसेवक वर्ग-४ 2 SECO OFCO (१३०० 


ज्या शासन ज्या दिनांका 
निर्णयाद्वारे पद पुढे |पासुन पदे पुढे 
चाळू ठेवण्यात आले |चालू ठेवावयाची 
तो शा.नि.क्र. व दि.आहे तो दिनांक 


सा.आ.वि. शा.नि /०३/ १९ 


कृ. अपदे-२० १८/ 
प्र.क्र. १६१/आ-४ 
दि.३१/१०/२०१८ 


लेखा fart 


२२१९० वै.से.व सा.आ 
०६- सार्वजनिक आरोग्य , 


००१ - संचालन व प्रशासन, 


(०१) (०९) महाराष्ट्र 
आरोग्य सेवा विकास 


प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण/कटीर 
रुग्णालयाचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२१० ४६रड) 


पदे पुढे चालू 
ठेवणे बाबत 
समर्थन. 


ग्रामीण जनतेस 
विशेषतज्ञाच्या 
मोफत आरोग्य 
सुविधा 
मिळणेसाठी पदे 
चालू ठेवणे 
आवश्यक 


1... > ह a ee 


उपजिल्हा रुग्णालय गंगापूर जि.औरंगाबाद 
१ शा.नि.क्र.सार्व.आ.वि. lated 
/जाबॅप्र-२००३/सीआर-३/ 
जाबॅक/आ-४ 
दि, २४.मे.२००४ 
2 औषध निर्माता वर्ग-३ 


3 कक्षसेवक वर्ग ४ 


अधिपरिचारिका वर्ग ३ 


र ९३००,३४८०० (४२००) 


4 ५२००.२०२०० (२८००) 


2 SECO ECO (१३००) 


सा.आ.वि. शा.नि.|  १/०३/१९ 
कृ. अपदे-२० १८/ 
प्र.क्र. १६१/आ-४ 


दि.३१/१०/२० १८ 


२२१० वे.से.व सा.आ., 
०६- सार्वजनिक आरोग्य , 


००१ - संचालन व प्रशासन, 


(०१) (०९) महाराष्ट्र 
आरोग्य सेवा विकास 
प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण/कटीर 
रुग्णालयाचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२१० ४६२४) 


ग्रामीण जनतेस 
विशेषतज्ञाच्या 
मोफत आरोग्य 
सुविधा 
मिळणेसाठी पदे 
चालू ठेवणे 
आवश्यक 


>. ee ee ee >. 


11/04/2019 


I\SDH all 2018-19 


Page 1 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मडंळतील ५० खाटांच्या ०६ उपजिल्हा रुग्णालयातील २४ अस्थाई पदे दि. १/३/१९ पासून ते २९/२/२० पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव. 


विवरण पत्र अ 


AH (तात्पुरते पद ज्या शासन पदांची ज्या ज्या दिनांका लेखा fart पदे पुढे चालू 
निर्णयाहृवारे निर्माण केले i ठेवणे बाबत 


१ ofa ward ot fa. अधिपरिचारिका वर्ग ३ र॒  [९३००.३२४८०० (४२००) सा.आ.वि. शा.नि.] १/०३/१९ २२१० वै.से.व सा.आ., | ग्रामीण जनतेस 
/जाबॅप्र-२००३/सीआर-३/ कृ. अपदे-२०१८/ ०६- सार्वजनिक आरोग्य , | विशेषतकज्ञाच्या 
जाबॅक/आ-४ प्र.क्र. १६१/आ-४ ००१ - संचालन व प्रशासन, | मोफत आरोग्य 
दि, र४.मे.२००४ दि.३१/१०/२०१८ (०१) (०९) महाराष्ट्र सुविधा 


र औषध निर्माता वर्ग-३ g _|५२००.२०२०० (२८००) आरोग्य सेवा विकास मिळणेसाठी पदे 
प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण/कटीर चालू ठेवणे 
रुग्णालयाचे उपजिल्हा आवश्यक 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 


म्या र. | 


11/04/2019 I\SDH all 2018-19 Page 2 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मडंळतील ५० खाटांच्या ०६ उपजिल्हा रुग्णालयातील २४ अस्थाई पदे दि. १/३/१९ पासून ते २९/२/२० पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव. 


विवरण पत्र अ 


AH (तात्पुरते पद ज्या शासन पदांची ज्या ज्या दिनांका लेखा fart पदे पुढे चालू 
निर्णयाहृवारे निर्माण केले i ठेवणे बाबत 


त्याचा शा.नि.क्र. व दि. 


ग्रामीण जनतेस 
विशेषतज्ञाच्या 
मोफत आरोग्य 


२२१० वे.से.व सा.आ., 
०६- सार्वजनिक आरोग्य , 
००१ - संचालन व प्रशासन, 


सा.आ.वि. शा.नि.|.  १/०३/१९ 
कृ. अपदे-२० १८/ 


प्र.क्र. १६१/आ-४ 


३००,३४८०० (४२०० 


अधिपरिचारिका, वर्ग- 


औषध निर्माण अधिकारी वर्ग- १ २००.२०२०० (२००० 


कक्षसेवक वर्ग ४ डॉड४०,७डरड० ( 2300 


उपजिल्हा रुग्णालय सेलू जि.परभणी 


शा.नि.क़र.साव.आ.वि 
2 | /जाबॅप्र-२००३/सीआर-३/ 


जाबॅक/आ- 
दि, रॅ४.मे.२००ड 


शा Fao] 
अपदे ११२/ प्रक्र-रड/ 
आ-४, 


आवर वरक दि.३१/१०/२०१८ (०१) (०९) महाराष्ट्र सुविधा 
र विनर यॉक्टोबर देय आरोग्य सेवा विकास मिळणेसाठी पदे 
प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण/कटीर चाळू ठेवणे 


रुग्णालयाचे उपजिल्हा 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२१० ४६२४) 


आवश्यक 


२२१० वै.से.व सा.आ., |ग्रामीण जनतेस 
०६- सार्वजनिक आरोग्य , |विशेषतज्ञाच्या 
००१ - संचालन व प्रशासन, [मोफत आरोग्य 

(०१) (०९) महाराष्ट्र [सुविधा 

आरोग्य सेवा विकास ।मिळणेसाठी पदे 
प्रकल्पातंर्गत ग्रामीण/कटीर |चाळू ठेवणे 

रुग्णालयाचे उपजिल्हा | आवश्यक 
रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२१० WER) 


१/०३/१९ 


सा.आ.वि. शा.नि. 
कृ. अपदे-२० १८/ 
प्र.क्र. १६१/आ-४ 

दि.३१/१०/२०१८ 


अधिपरिचारिका, वर्ग-३ २३००.३४८०० (४२००) 


औषध निर्माता वर्ग- &200,20200 


कक्षसेवक वर्ग ४ EEC ०.७डडॅई० (१३०० 


11/04/2019 I\SDH all 2018-19 Page 3 


उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मडंळतील ५० खाटांच्या ०६ उपजिल्हा रुग्णालयातील २४ अस्थाई पदे दि. १/३/१९ पासून ते २९/२/२० पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव. 


विवरण पत्र अ 


AH (तात्पुरते पद ज्या शासन पदांची ज्या ज्या दिनांका लेखा fart पदे पुढे चालू 
निर्णयाहृवारे निर्माण केले i ठेवणे बाबत 


त्याचा शा.नि.क्र. व दि. 


शशा.नि.क़र.साव.आ.वि./ ।अधिपरीचारीका वर्ग ३ 2 |[९३००.३४८०० (४२००) | सा.आ.वि. शा.नि. १/०३/१९ |२२१० वे.से.व सा.आ., lori जनतेस 
जाबॅप्र-२००३/ क्र. अपदे-२०१८/ of सार्वजनिक आरोग्य , |विशेषतज्ञाच्या 
सीआर-३/जाबॅक/ आ-४ प्र.क्र. १६१/आ-४ ००१ - संचालन व प्रशासन, [मोफत आरोग्य 
दि ev F200 दि.३१/१०/२०१८ (०१) (०९) महाराष्ट्र सुविधा 
शिया आरोग्य सेवा विकास मिळणेसाठी पदे 


g 


रुग्णालयाचे उपजिल्हा आवश्यक 


कक्षसेवक, वर्ग-४ डड४०,७डडड० ( ° रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२१० ४६२४) 


1 या.” री... जी... लि ल 


औरंगाबाद मंडळ एकूण ०६ उपजिल्हा रुग्णालय 


(५० खाटा) अस्थाई पदे 


11/04/2019 I\SDH all 2018-19 Page 4 


